वाचा 


4 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/विसु-१, 
दि.०४.१०.२००४. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, दि.१२.०२.२०१६. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.१०.०२.२०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 

व शुध्दीपत्रक, दि.१७.१०.२०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०८.०१.२०१८. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०५.०३.२०१८. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-१०२००३/८६६/प्र.क्र.१२४/०३/नवि-२७, 
दि.०१.०३.२००६. 

नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/१४५४/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.१५.०३.२०१८ 

नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/१४५४/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.१४.०९.२०१८. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्था/अस्थायी-आस्थापना/मुदतवाढ/२०१९-२०२०/प्रशा-२/३९१ दि.२१.०१.२०१९. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०१९. 
नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.२७.०२.२०१९. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्था/अस्थायी-आस्थापना/मुदतवाढ/२०१९-२०२०/प्रशा-२/४६५८ दि.१७.०८.२०१९. 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि ६४१६/१०८२/प्र.क्र.२४०/नवि-२७, 
दि.११.०९.२०१९. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.११.०९.२०१९. 


नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.१४.१०.२०१९. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.१२.०२.२०२०. 


नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.१०.०९.२०२०. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रवियो-३७२०/१२८६/प्र.क्र.२११/नवि-२७, 
दि.२६.११.२०२०. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-११२०/१३०६/प्र.क्र.२१७/नवि-२७, 
दि.२६.११.२०२०. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७ 


२१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 
२२ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 


२३ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदवा-४३२१/२५६/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.०२.०९.२०२१. 

२४ संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थायी-आस्थापना/ 
मुदतवाढ/२०२२-२०२३/प्रशा-२/८१८, दि.१४.०२.२०२२. 

२५ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 


२६ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७, 
दि.०३.०३.२०२२. 

२७ संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ/ २०२२-२०२३/प्रशा-२/८२८४, दि.२४.०८.२०२२. 

२८ वित्त विभाग-पदनि .शासन निर्णय क्र ,२०१६.क्र.प्र/८/१६.क.पु.आ/, दि१८..०८.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०१.०३.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील, विविध संवर्गातील एकूण ११७६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला 
आहे. तसेच नगर रचनाकार कार्यालयप्रमुख असलेल्या १२ शाखा कार्यालये श्रेणी वाढ करण्यास 
मंजूरी देण्यात आलेली आहे. नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२६ येथील दि.०३.०३.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ८५५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.२७ येथील दि.२४.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
विविध संवर्गातील एकूण ८५५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२८ येथील दि.१८.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ 
ते दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीकरिता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केळे आहेत. 
०२. नगररचनाव मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ८५५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्डशाविण्यात आलेल्या, नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ८५५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
०२. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.एफ-२२१७-नगर विकास विभाग ८० सर्वसाधारण-००१ 
संचालन व प्रशासन, नगर व प्रादेशिक रचना या मुख्य लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७ 


०३. 


सदरचे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


०४. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेताक २०२२०८३०१६२७४९११२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


tally signed by Vijay Karbhari Chaudh 


Vijay Karbhari Maharashtra D “GOVERNMENT OF 
Chaudhari Bee 
(विजय चौधरी) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-अ. उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.सर्व सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा. 
७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रतीसह). 


८. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 


सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका. 


. उप संचालक, प्रादेशिक योजना, डहाणू 

. उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे. 

. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, कोल्हापूर/अकोळला/ठाणे/औरंगाबाद महानगरपालिका. 
. सहायक संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी, 


जि.ठाणे. 


. सहायक संचालक, प्रादेशिक योजना, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग. 

. सहायक संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, औरंगाबाद. 

. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालये 

. संबंधित सहायक संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका. 

. सहायक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 
. सहायक संचालक, नगर रचना, यो.क्र.१ व २, विशोष घटक, इचलकरंजी. 

. कार्यकारी अभियंता (अंमलबजावणी कक्ष), पुणे / नागपूर. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२५. 
. सर्व नगर रचनाकार, सर्व शाखा कार्यालये / संबंधित महानगरपालिका / संबंधित नगरपरिषदा. 
. सर्व नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक. 

. निवडनस्ती / नवि-२७. 


उप अभियंता (कार्यान्वयन घटक), सर्व (मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर). 


समस सली 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७ 


परिशिष्ट-अ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७, 


दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ चे सहपत्र. 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. (दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अस्थायी 
पदांची संख्या 
दिड मुख्य कार्यालयातील पदे 
सह संचालक, नगर रचना अंमलबजावणी कक्ष आणि मुख्य | २६ 
कार्यालयातील नागरी संशोधन घटक योजना घटक समन्वये 
कर्मचारी पदे 
अ | सह संचालक नगर रचना, अंमलबजावणी कक्ष पुणे यांचे कार्यालय ३ | ४३ 
२ | ब | मुख्य कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग 4 
क | PI कार्यालयातील समन्वय कर्मचारी वर्ग 4 
S | विकास योजना विशेष घटक कार्यालये ४ 
एकूण | ४३ 
अ” वर्ग नगरपरिषदा / महानगरपालिकांसाठी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील कर्मचारी 
अ | उप संचालक, नगर रचना (एस-२५ : ७८८००-२०९२००) णव 
(पिंपरी चिंचवड) 
ब॒। सहायक संचालक, नगर रचना (एस-२३ : ६७७००-२०८७००) 9 
(औरंगाबाद, ठाणे, कल्याण, नाशिक, अमरावती, कोल्हपूर, 

३ सोलापूर) २९ 
क | नगर रचनाकार, (गट-अ-राजपत्रित) (एस-२० : ५६१००-१७७५००) | २१ 
(उल्हासनगर, अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, सांगली, जालना, 
धुळे, मालेगांव, नांदेड, जळगांव, सातारा, मिरज, इंचलकरंजी, 
परभणी, बीड, लातूर, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, अचलपूर, अकोला व 

यवतमाळ) 
एकूण | २९ 
वाहतूक व परिवहन पुणे व औरंगाबाद घटकातील पदे 
अ | उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे वि 
(एस-२५ : ७८८००-२०९२००) 
. gq | सहायक संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, औरंगाबाद १४ |। २५ 
(एस-२३ : ६७७००-२०८७००) 
एकूण | २५ 
कोकण विभागीय कार्यालय व कोकण विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे ७२ 
७ | अ [we संचालक, नगर रचना, कोकण विभागीय कार्यालय, कोकण ५ 
भवन, नवी मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अस्थायी 
पदांची संख्या 
ब॒। उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई (१०, सहायक संचालक, नगर । ५३ 
रचना, ठाणे शाखा (०८), पालघर SAT (१४, अलिबाग झाखा (०८) 
रत्नागीरी शाखा (०४) व सिधुदुर्ग शाखा (०९) 
क | सहायक संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, | १४ 
भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका 
एकूण | ७२ 
पुणे विभागीय कार्यालय व पुणे विभागातील शाखा कार्यालयातील 
पदे 
अ | सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे ७ 
& gq | सहायक संचालक, नगर रचना पुणे शाखा (03), सातारा शाखा (08), | २७ | ३४ 
सांगली शाखा (०७ , सोलापूर (०४), कोल्हापूर शाखा (०२) व नगर 
रचनाकार, बारामती झाखा (०७ 
एकूण | ३४ 
नाशिक विभागीय कार्यालय व नाशिक विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे 
अ । सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक २० 
. q | सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक शाखा (०८), अहमदनगर | १७ | पर 
शाखा (०३) , धुळे शाखा (०४), व जळगांव शाखा (०२) 
क | सहायक संचालक, नगर रचना, नंदूरबार शाखा १५ 
एकूण | ५२ 
औरंगाबाद विभागीय कार्यालय व औरंगाबाद विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे 
अ । सह संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभागीय कार्यालय, a 
औरंगाबाद 
gq | उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना fears घटक, औरंगाबाद | १८ 
८ महानगरपालिका - 
क | सहायक संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद शाखा (०७, जालना | ५६ 
शाखा (०७, परभणी शाखा (१६), नांदेड शाखा (०९), बीड शाखा 
(०४), लातूर शाखा (१०), उस्मानाबाद शाखा (०३) 
S | सहायक संचालक, नगर रचना, हिंगोली यांचे कार्यालय १५ 
एकूण | १०० | 
अमरावती विभागीय कार्यालय व अमरावती विभागातील शाखा 
कार्यालय पदे 
अ | सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती २१ 
९ ब॒। सहायक संचालक, नगर रचना, अमरावती शाखा (03), अकोला | 30 | ६६ 
(०६), यवतमाळ शाखा (११), बुलडाणा शाखा (१०) 
क | सहायक संचालक, नगर रचना, वाशिम यांचे कार्यालय १५ 
एकूण | ६६ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अस्थायी 
पदांची संख्या 
नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे 
सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर ०८ 
न ब॒। सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर शाखा (04), वर्धा शाखा | ३४ ie 
(०८), चंद्रपूर शाखा (०४), भंडारा शाखा (04), व गडचिरोली शाखा 
(१२) 
क | सहायक संचालक, नगर रचना, गोंदिया यांचे कार्यालय १५ 
एकूण | ५७ 
सहायक संचाळक, नगर रचना, Sade नगर रचना योजना, 
शि eae 93 
श्रीरामपूर ता.श्रीरामपूर, जि. 
3 उप संचालक, नगर रचना डहाणू जि. ठाणे (प्रादेशिक योजना तयार as 
करण्यासाठी निर्माण केलेली पदे) 
a उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, कोल्हापूर 3 
महानगरपालिका 
हिं रत्नागिरी-सिधुदूर्ग प्रादेशिक योजना, तयार करण्यासाठी निर्माण es 
केलेली पदे 
ie उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, अकोला वि 
महानगरपालिका 
१६ भूमि संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक पिंपरीक्र.१ व२ २२ 
।_१७ | भूमि संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक पिंपरीक्र.३ व ४ १२ 
१८ भूमि संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक, सोलापूर चिनी 
१९ भूमि संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक, औरंगाबाद "५११: १ 
उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, पिपरी- 
२० चिंचवड mae oe महापालिका १५ 
चिंचवड महापालिका 
उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, ठाणे 
२१ ना वां १८ 
,ठाणे 
5 उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, नागपूर कः 
महानगरपालिका, नागपूर 
कार्यान्वयन घटक 
अ । कार्यकारी अभियंता, पुणे (०७) व नागपूर (०७) कार्यालय. १४ 
= gq | उप अभियंता मुंबई (04), पुणे (०५), नाशिक (04), औरंगाबाद (०६), | 30 वि 
अमरावती (०५), व नागपूर (०४) 
एकूण ad 
विकास योजनेचे AHR! व आराखडे करण्यासाठी आणि नगर 
5 परिषदांना एकात्मिक नगर विकास प्रकल्पाचे कामासाठी निर्माण द 
करण्यात आलेली पदे (विकास योजना ५व 8) 
अ । कार्यकारी अभियंता, पुणे (१०) व नागपूर (०९) कार्यालय. १९ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अस्थायी 
पदांची संख्या 
ब॒। उप अभियंता मुंबई (०४), पुणे (०३), नाशिक (03), औरंगाबाद (०२), | १८ 
अमरावती (०४) व नागपूर (०२) 
एकूण | ३७ 
नगरपरिषदांच्या विकास योजना, तयार करण्यासाठी ०९ विशेष 
; घटकामधील अस्थायी पदे (प्रत्येकी ०७ प्रमाणे) 
$ (१.सावंतवाडी-मालवण, २.पंढरपूर, ३.धुळे, ४.वाई, ५.बीड, a 
६. मालेगांव, ७.वाशिम, ८.पनवेल, ९. नेरळ-ममदापूर) 
सहायक संचालक, नगर रचना, नगर रचना योजना क्र.१ व २ 
वि इचलकरंजी (नगरपरिषदेमध्ये विशोष घटकासाठीची पदे.) oo 
नगर रचनाकार कार्यालय प्रमुख असलेली quad केलेली 92 
a शाखा कार्यालये, सिंधुदुर्ग (०६), रत्नागिरी (03), गडचिरोली (०७, गा ae 
भंडारा (०५), चंद्रपूर (०४), वर्धा (०४), धुळे (०४), उस्मानाबाद (०६), 
बीड (०५), जालना (०६), लातूर (०६) व बुलढाणा (०४) (एकूण ६० पदे) 
एकूण पदे (अ.क्र.१ ते २७) ८५५ 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


Vij ay Karbh ari DN: GN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


C . MAHARASHTRA, OU = URBAN 
haud hari DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Date: 2022.08.30 17:12:28 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


